कृषि संचालक महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, 
संवर्गाची दि.०१/०१/२०२४ स्थित अंतिम 
ज्येष्ठता सूची सिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आकृवि २०२४/प्र.क्र.२२/१५ ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक १४ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, दि.२१/६/२०२१ 


२) कृषि व पदुम विभाग,शासन परिपत्रक, क्र.आकृवि-२०२४/प्र.क्र.२२/१५-अ, दि.२८/०३/२०२४ 
३) कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.एसएनआर/प्र.क्र.१/ज्ये.सु.२४/कृ.सं./आस्था-१/१४७८०), 
दि.०३/०६/२०२४ रोजीचा प्रस्ताव. 


शासन परिपत्रक :- 


शासनाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील दिनांक २८/०३/२०२४ च्या परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र कृषि 
सेवा, गट-अ, कृषि संचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२४ रोजीची स्थित तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीत नमूद अधिकाऱ्यांकडून त्यांचे 
याबाबत काही आक्षेप/हरकती असल्यास, त्या मागविण्यात आलेल्या होत्या. तथापि सदर ज्येष्ठतासूची 
संदर्भात कोणत्याही अधिकाऱ्यांच्या आक्षेप/हरकती प्राप्त झालेल्या नाहीत. सबब महाराष्ट्र कृषि सेवा,गट-अ 
कृषि संचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टानुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


२. आयुक्त (कृषि यांनी सदर अंतिम ज्येष्ठता सूची संबंधित कृषि संचालक यांच्या 
(रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) Pear आणावी व तसे कळविल्याबाबत त्यांची 
स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिळेखात ठेवावी. 


3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०८१४१२१६५००२०१ असा आहे.हे शासन परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


itall d by AMOL NILAKANTH SAKHARKAR 


AM OL N | LA KANT H DN: on AMO NILAKANTH SAKHARKAR, C=IN 
MAHARASHTRA, OU = AGRICULTURE AND ADF 
SAKHARKAR DEPARTMENT 


Date: 2024.08.14 12:32:24 +05'30' 


सोबत :- वरीलप्रमाणे (अ.नि.साखरकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सर्व संचालक / सह संचालक (व्दारा - कृषि आयुक्‍तालय,पुणे) 
३. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
४. निवड नस्ती /१५ओ 


१. संवर्गाचे नाव- महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ कृषि संचालक 
२. वेतनश्रेणी- 5-२९:१३११००-२१६६०० 


३. दि. 09 जानेवारी, २०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


परिशिष्ट-अ 


ज्येष्ठता कायर संबंधित पदावरील — ला ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्ती 
a अधिकाऱ्यांचे नाव नियुक्‍्तीच जन्म दिनांक प्रवर्ग प्रत्यक्ष रूजु दिनांक दिनाक टं शैक्षणिक अर्हता शेरा 
क्रमांक नियुक्‍तीच मार्ग दिनांक दिनांक 
a २ ४ 4 द 9 ८ ९ 1१ 
एस ah कृषि मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
गी ws एम.एस.सी.(कृषि), क कक रोक तल्या 
प डॉ.के.पी.मोते तात्पुरती पदोन्नती | ०१.०६.१९६७ | अनु. ०७.०६.२०१७ | ०७.०६.२०१७ | ३१.०५.२०२५ च याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वरील मा. न्यायालयाच्या अंतिम 
panes निर्णयाच्या अधीन राहून शासन मान्यता 
एससी. (कृषि मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
झेंडे एम.एस.सी. ( विका वि अंतिम 
२ श्री. डी.एम. झेंडे तात्पुरती पदोन्नती | ०१.०५.१९६६ २३.११.२०२० रले रर) ३०७ ROI त याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वरील मा. न्यायालयाच्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून शासन मान्यता 
मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
३ श्री. एस. के. नागरे तात्पुरती पदोन्नती ०१.०६.१९६६ २५.११.२०२० २४.११.२०२० | ३१.०५.२०२४ |एम.एस.सी. (कृषि) विस्तार ।याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वरील मा. न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहून शासन मान्यता 
मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
8 श्री.व्ही. एस. पाटील तात्पुरती पदोन्नती ०२.०९.१९६६ २४.११.२०२० २४.११.२०२० | ३०.०९.२०२४ |एम.एस.सी. (कृषि) याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वरील मा. न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहून शासन मान्यता 
Bitty मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
esas an as 98.09.2022 | 4¥.09.2022 एम.एस.सी.(कृषि), नात वरील अंतिम 
षु श्री.डिएल. तात्पुरती पदोन्नती । ०१.०६.१९६६ खुला ३१.०५.२०२४ eta याचिका क्र. 2308/2099 वरील मा. न्यायालयाच्या अंतिम 
(मध्यान्होत्तर) (मध्यान्होत्तर) ( ; series 
निर्णयाच्या अधीन राहून शासन मान्यता 
मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
& श्री. आर.जे.भोसले तात्पुरती पदोन्नती । ०४.०७.१९६६ खुला ०१.०८.२०२२ |०१.०८.२०२२| ३१.०७.२०२४ |बी.एस.सी (कृषि) याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वरील मा. न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहून शासन मान्यता 
मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
छ श्री.डि. एल.जाधव तात्पुरती पदोन्नती ०१.०६.१९६५ खुला ३१.०५.२०२३ ३१.०५.२०२३ | ३१.०५.२०२३ |एम.एस.सी. (कृषि) याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वरील मा. न्यायालयाच्या अंतिम 


निर्णयाच्या अधीन राहून शासन मान्यता 


